प्रशासकीय मान्यता- 
इंदापूर, जि. पूणे येथे न्यायालयीन 
इमारत बांधण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.८५/का.१३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ५ जुले २०१८ 


वाचा :- 
१) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, after शाखा, मुंबई यांचे क्र. बी (डब्ल्यू) 
६०७३/१९९७, दिनांक ०४ एप्रिल, २०१८ चे पत्र 
२) जिल्हा न्यायालय, पूर्ण यांचे क्र. जावक क्रमांक जन/६४४६/२०१७, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये, इंदापूर, जि. पूणे येथे न्यायालयीन इमारत बांधण्याबाबतचा 
प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरहू 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

इंदापूर, जि. पूणे येथे न्यायालयीन इमारत बांधण्याकरिता रु. १४,०२,५६,०००/- (रुपये चौदा 
कोटी दोन लक्ष छपन्न हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये लाखात) 
अ.क्र तपशिल रक्‍कम 
(अ) । आवश्यक बाबी 

re | . | बांधकामाचा खर्च ६,५४,७५,३९०/- 
२. । विद्युतीकरण 
अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) ३२,७३,७७०/- 
बाहय विद्युतीकरण ( बांधकाम खर्चाच्या ६%) ३९,२८,५२३/- 
३. | पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या 4% ) ३२,७३,७७०/- 
| | . संकिर्णबाबी 
अंतर्गत रस्ते सी.सी.रोड ११,६०,०००/- 
फर्निचर १,४४,४७,९५०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.८५/का.१३ 


रेन वॉटर हार्वेस्टींग ६,५४,७५४/- 
अग्निशमन यंत्रणा सुविधा १३,०९,५०८/- 
भू-विकास १५,००,०००/- 
पार्कीग व्यवस्था २,२०,०००/- 
सी.सी.ड्रेन्स १५,००,०००/- 
सॉईल See PM ५,००,०००/- 
फ्लंग पोस्ट 3,00,000/- 
अस्तित्वातील बांधकाम तोडणे १०,००,०००/- 
लडस्केपिंग आणि ASAT १०,००,०००/- 
ग्रीन बिल्डींग कन्सेप्ट ३२,७३,७७०/- 
(ब) «| वैकल्पिक बाब 


TeV स्टोरेज, पंप हाऊस, बोअरवेल इ. 


१५,००,०००/- 


लन-वॅन, सी.सी.टी.व्ही., टेलिफोन व इंटरकोम इ. 


२५,००,०००/- 


सोलर एनर्जी सिस्टीम १०,००,०००/- 
एअर GSR १०,००,०००/- 
लिफ्ट ३०,००,०००/- 
डी.जी.सेट इत्यादी १०,००,०००/- 


प्रकल्प खर्च (अ) + (बो 


११,२८,१७,४२३२५/- 


आकस्मिक खर्च (बांधकाम खर्चाच्या 8% ) 


Q ६ खँ १ ९ ज्र ७ १ ६/ = 


वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) 


१ 9 3 5 डु ) G 9 8 ९ २/ = 


भाववाढ ( प्रकल्प खर्चाच्या १०%) १,१२,८१,७४३/- 
एकूण प्रकल्प खर्च रुपये:- १४,०२,५६,२८६/- 
म्हणजेच एकूण रुपये:- १४,०२,५६,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.८५/का.१३ 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च- 
०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत 
योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) 
न्यायदान केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-२८२/इमा-२, 
दि.२५/०५/२०१८ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:-विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिल,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.८५/का.१३ 


च. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०५१७५३३२५२१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Law and Judiciary 


ICode=400032, st=M hi 
£733daf00a6028414c43d0cc1 0d82acab3b732c4edd56 


Amogh : 
8188 3355588753, 
Shyamkant Kaloti यय वीय” 


2018.07.06 11:47:50 +05'30' 


(अमोघ इया. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-0 


मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 

उप प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पूणे, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पूणे, 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पूणे, 

qo) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पूणे, 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, इंदापूर, 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


A 


CC AN 


८४) 


GS Cc 
YS Noe re De Se IS sl sels el Soe 


wan 


१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
१६) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्राळयासमोर,मुंबई Yoo ०३२. 
१७) महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१८) कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
९) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


